“पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. 
पोलीस आयुक्त (Fare या 
संवर्गातील पोलीस अधिका-याची 
बदलीने सुधारित पदस्थापना 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३६/भाग-२/एक/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : १७ फेब्रुवारी २०२२. 


संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र. रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२०१/पोल-१अ, 


दिनांक ०९.०९.२०२१. 


शासन आदेश. 

पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांची शिफारस विचारात घेऊन आणि महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम (सन १९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मधील तरतुदींनुसार, “पोलीस उप 
अधीक्षक/ सहा. पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) या संवर्गातील पुढील तक्त्यातील स्तंभ (१) मध्ये 
नमूद पोलीस अधिका-याची, स्तंभ (२) मध्ये नमूद त्यांच्या विद्यमान पदस्थापनेऐवजी, स्तंभ 
(३) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


नाव विद्यमान पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
(१) (२) (3) 
श्रीम, गोपिका शोषदास | सहा. पोलीस आयुक्त, सहा. पोळीस आयुक्‍त, 
जहागिरदार ठाणे शहर बृहन्मुंबई 
(JER आळेझाधीन 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, म.रा., यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाझासन आदेश, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट आणि 
शा.नि., गृह विभाग, क्र.आयपीएस-२०२१/प्र.क्र.१८६/पोल-१, दिनांक १३.०८.२०२१, 
यामध्ये नमूद सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


BIRT आदेश क्रमांकः रापोसे-१७२१/प्र.क्र.२३६/भाग-२/एक/पोल-१अ. 


४. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७२१३३४५८४२९ असा आहे. हा 


शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ed by VENKATESH BHAT 
EI 


VENKATESH oe 
BHAT rs 
(व्यंकटेश भट) 

शासनाचे सह सचिव. 


78: 45 14EC, 

§8A4CB8B53E535A4642A6800B908CSDBDB3A6317 

 ¢n=VENKATESH BHAT 
0 +05'30" 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ ठाणे शहर. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ 
नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

श्रीम. गोपिका होषदास जहागिरदार (WAT यहासंचाळलक] मरा, यांच्यामार्फता. 
निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


